केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 
योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती (SC Component) 
या प्रवर्गाचा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
निधी वितरीत करण्याबाबत 

(राज्य हिस्सा २२१६ ३२४१ रुपये Yo कोटी 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.९/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :-१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. |- 98099/39/209§-HAF-IV (5-९०३८३१५) दि. ०१.०९.२०२३. 

2) केद्र शासनाचे पत्र क्र. N-919092/§0/2022-HAF-IV-UD (EFS-8 982283), दि.०४.०९.२०२३. 
3) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. N -99092/30/2022-HAF-IV-UD (855-९१२६५५५), दि.०४.०९.२०२३. 
४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ५-११०१२/३०/२०२२--॥५-॥-५॥) (EFS-8 928444), f.28.08.2023 
५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. N-99092/30/2022-HAF-IV-UD (7 5-९१२६५५५), दि.२९.०९.२०२३ 
६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि. १२.०४.२०२३ 

७ सा.न्याय व वि.स. विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प (विघयो) 


दि. २०.११.२०२३. 


) 
) 


प्रस्तावना:- 

वाचा येथील क्रमांक १ ते ५ मधील केंद्र शासनाच्या पत्रांन्वये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 
अनुसूचित जाती (SC Component) साठी एकूण रुपये ९०,१२,६०,००० इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र 
सन २०२३-२४ अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष 
साहाय्य विभागामार्फत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक एन -३ ८०-सर्वसाधारण (००) ७८९-अनुसचित 
जातीसाठी विशेष घटक योजना (राज्य हिस्सा ४०% ) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२१६ ३२३४१, ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) खाली पुरवणी मागणीद्वारे रुपये ४० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला होता. 
त्यामुळे उर्वरीत निधी पुरवणी मागणी द्वारे उपलब्ध करून घेण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत यापूर्वी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या राज्य हिळ्याचा रुपये ४० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वाचा येथील अनुसूचित जाती (SC Component) साठी सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक एन -३ ८०-सर्वसाधारण (००) ७८९-अनुसचित जातीसाठी विशेष 
घटक योजना (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २२१६ ३२४१, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) खाली राज्य 
हिस्सा म्हणून रुपये ४० कोटी (अक्षरी रुपये चाळीस कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास यान्वये 
मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.९/गृनिधो-२ 


राज्य हिळड्याचा रुपये vo कोटी इतका निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांना प्रदान करण्यासाठी 
सुकाणू अभिकरण म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडास) गृहनिर्माण विभागामार्फत वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
2. सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने अधिदान 
व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात 
आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी, आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील. 
४. हे आदेशा वित्त विभागाच्या संदभाधिन दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये व त्यांच्या 


अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९७४/२०२३/व्यय-१४, दिनांक ६.११.२०२३ प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१०८१४२७३३८५०९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RA JU G UL AB R AO Dich o-cOVETNMENT OF MARAT ou-HOUSNG 


2.5.4.20=b0ca1 17db55046daef08cffda987ea722840725027a3993410ac 
98c4bff99fbc, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A0EE20C9BC84D 1B68846640737AE7DE6E57C4DDDB08 
701C0FA67003815071B38, cn=RAJU GULABRAO AMBADEKAR 


(राजु अंबाडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पू) 

मुंबई -५१. 

२. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पू) मुंबई -५१. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

४. संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी,नगरपालिका. 

५. संबंधित कोषागार अधिकारी 
. उपसचिव (व्यय-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे कॉम्प्युटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
. कार्यासन अधिकारी, अर्थ व लेखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
. निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण भवन, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


“on SG mM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


